महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
कार्यालयासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या २ 
इलेक्ट्रिक वाहनांऐवजी २ पेट्रोल वाहने खरेदी 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मप्रन्या-२०१९/४१६/प्र.क्र.१२५/३८, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- १) महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण कार्यालयाचे क्रमांक : मप्रन्या/आस्था/मुंबई/५०४ महावाहन/ 

७५१/२०२३, दिनांक ४.७.२०२३ रोजीचे पत्र 

२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक : वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, दिनांक २८.७.२०२० 

३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक : वाहन-२०२१/प्र.क्र.२२/२०२१/विनियम, दिनांक ३.२.२०२२. 

४ शासन निर्णय पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, क्रमांक : मइवाधो-२०२१/प्र.क्र.२५/तां.क्र.४, 
दिनांक २३.७.२०२१ व १२.४.२०२२ 

५) शासन निर्णय पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, क्रमांक : मइवाधो-२०२३/प्र.क्र.१९/तां.क्र.४, 
दिनांक १६.६.२०२३. 

६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग समक्रमांक दिनांक १२.१०.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण कार्यालयाच्या ५ निर्लेखित वाहनांऐवजी ५ नवीन वाहने 
खरेदी संदर्भाधीन दिनांक १२.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. याअन्वये 
मान्यता देण्यात आलेल्या रुपये २०.०० लक्ष मर्यादेत २ इलेक्ट्रिक वाहनांऐवजी रुपये १५.०० लक्ष मर्यादेत २ 
पेट्रोल वाहने खरेदी करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
कार्यालयाच्या दिनांक ४.७.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त झाला. या अनुषंगाने याबाबतचा प्रस्ताव एक 
विशेष बाब म्हणून पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेसाठी 
सादर करण्यात आला होता. त्यास मा. मुख्यमंत्री महोदयांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. यास्तव महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण कार्यालयासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या रुपये २०.०० लक्ष मर्यादेत २ इलेक्ट्रिक 
वाहनांऐवजी रुपये १५.०० लक्ष मर्यादेत २ पेट्रोल वाहने खरेदी करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण कार्यालयास दिनांक १२.१०.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या रुपये २०.०० लक्ष मर्यादेत खालील २ इलेक्ट्रिक वाहनांऐवजी रुपये 
१५.०० लक्ष मर्यादेत (वाहनाची किंमत + वस्तू व सेवा कर + टेंम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस + सहाय्यभूत 
साहित्य (Accessories) इत्यादि अंतर्भूत करून) २ पेट्रोल वाहने खरेदी करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. या वाहनांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः मप्रन्या-२०१९/४१६/प्र.क्र.१२५/३८ 


अ.क्र. | निर्लेखित वाहनाचा वाहन क्रमांक मान्यता देण्यात आलेल्या वाहनाचा प्रकार व किंमत 


मर्यादा 


एमएच-०१-झेडए-९४९५ पेट्रोल वाहन रुपये १५.०० लक्ष (वाहनाची किंमत + वस्तू 
व सेवा कर + CHR रजिस्ट्रेशन चार्जेस + सहाय्यभूत 
साहित्य (Accessories) इत्यादि अंतर्भूत करून) 


एमएच-०१-झेडए-५६५७ पेट्रोल वाहन रुपये १५.०० लक्ष (वाहनाची किंमत + वस्तू 
व सेवा कर + CHR रजिस्ट्रेशन चार्जेस + सहाय्यभूत 
साहित्य (Accessories) इत्यादि अंतर्भूत करून) 


२. 


याकरिता होणारा खर्च “मागणी क्र.ए-४, २०७० -इतर प्रशासनिक सेवा, १०४, दक्षता, (००) (०२), 


महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, (२०७० ०६९३) (१३) - कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३- 
२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


सदर शासन निर्णय पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


७९५, दिनांक ०५.०९.२०२३ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४२३/२०२३/विनियम, 
दिनांक ०८.११.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३११२४१५४७३०९९०७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by KRANTI BHIMRAO PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=82bdf2956da62b4fc2f658725d7587906d3cf8eb3117ad97f90ef4 
18d0d39a41 


pseudonym=C3D2F9DB5284F5615042877F6E8343E70BF26CFF, 
serialNumber=4CB4EDEE9A9967B63A89663 1 DCC4A6E70FF0378ESAF638 
7779BF67DE75ED5B49, cn=KRANTI BHIMRAO PATIL 

Di 


(क्रांती पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) प्रभारी प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई. 

२) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

३) महालेखापाल १/२ ( लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे कार्यालय, मुंबई. 

५) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

६) संचाळक, शासकीय परिवहन सेवा व परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य प्रशासकीय इमारत, 
३राव४था मजला, शासकीय कर्मचारी वसाहत, sis , मुंबई-५१ 

७ पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग, कार्यासन-तां.क.-४, १५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२. 

८) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-४/विनियम, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई. 

१०) सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या-२५, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवड नस्ती/का-३८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


